परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत 
डॉ.रूपाली उदय नाईक, 
दंतशल्यचिकित्सक, गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३७८/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८/१० वा मजला, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन आदेशा क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, दि.०२.१२.२०१७. 
२) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.रूपालीनाईक/दंशचि/१५२१-२४/२१, दि.२९.१०.२०२१. 


शासन निर्णय:- 


शासनाच्या वाचा क्र.१ च्या उपरोक्‍त आदेशान्वये डॉ.रूपाळी उदय नाईक, यांची सामान्य राज्य 
सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतशल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. यानुसार 
डॉ.रूपाली उदय नाईक, ह्या दंतशाल्यचिकित्सक या पदावर ग्रामीण रूग्णालय देवरूख,जि.रत्नागिरी 
येथे दि.१५.१२.२०१७ (म.पू) रोजी रुजू झाल्या. डॉ.रूपाळी उदय नाईक, दंतशल्यचिकित्सक गट-ब 
यांच्या परिविक्षा कालावधीत त्यांनी ३० दिवसांची अजित रजा उपभोगल्यामुळे त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.१३.०१.२०२० (म.नं.) रोजी समाप्त करण्यात येत असून त्यांच्या सेवा दंतशल्यचिकित्सक 
या पदावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१०१५०५०६९०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke P d 


Sontakke nee 


Public Health Department, 
talCode=400001, st=Mah. ht 


Pp re ma n a n d 2.5.4.20=248f3abd9 1 9bce9c4e68555. be 467 


b111c53a87e167edcc566a40a12ae53cd, 
serialNumber: 89357€84059779c4ad0939bab: 


D n ya nes hwa r 47be1d7999. ओर 94 रहावी टा गर्भ 


2022.02.11 13:18:34 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३७८/सेवा-१ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रूग्णालय रत्नागिरी. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रूग्णालय देवरूख,जि.रत्नागिरी. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,रत्नागिरी. 

१०.डॉ.रूपाली उदय नाईक,दंतशल्य चिकित्सक, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांचे मार्फत) 

११.निवडनस्ती - सेवा-१. 


